अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२४ 
(दिनांक ०१/०१/२०२३ ते दिनांक ३१/१२/२०२३) 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१०२४/प्र.क्र.७३/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - २३ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही - २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक 
२१/०६/२०२१. 
शासन परिपत्रक:- 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०२३ ते 
दिनांक ३१/१२/२०२३ या कालावधीची) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट - अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 


मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


2. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्रमांक: बीसीसी- 
२०१७/प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rea पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत अज्ञा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात 
घेऊन “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गातील पदोन्नती 
कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आळेली आहे. 
त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, 


गट-ब (राजपत्रित)” यांच्या सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१०२४/प्र.क्र.9३/का.१४२७ 

३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भातील 
काही वास्तविक चुका, त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवेदन या 
परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
मुंबई यांना सादर करावे. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, मुंबई यांनी प्राप्त झालेल्या 
निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यावरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह 


निवेदन यथाशीघ्र शासनास पाठवावीत. 


ह. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी हे परिपत्रक व सोबतची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब(राजपत्रित)” संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्डानास आणावी व तसे 


कळविल्याबाबत संबंधित अधिकार्‍यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेख्यावर ठेवावी. 


षु. महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥/85॥[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर सदर 
शासन परिपत्रक उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२३१६००३३२११६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by BALASO BABURAO GAIKWAD. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
A2 


10=2b5443d974 1 cb6d928F4ffcdd3 1 b58a9b2f2dc4e476d3e495d32137 
54d38a2c3, postalCode=400032, hi 


jalNumber=0C658F59A3D96E6EFAD602755C1BD146CA303FCOFBOA70C 
DDCS5A2D8A19FSBCOC, cn=BALASO BABURAO GAIKWAD 
2024.09.23 16:02:40 +05'30' 


(बा. बा. गायकवाड) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
(9) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
- यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यासोबतच्या परिशिष्ट-अ सह अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. 
२) निवडनस्त. 


नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू १०२४/प्र.क्र. ७३/का. १४२७, दिनांक :-२३/०९/२०२४ सोबतचे 


“परिशिष्ट - अ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी संवर्गाचा दिनांक ०१/०१/२०२४ (दि.०१/०१/२०२३ ते ३१/१२/२०२३) 


रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
नियम ३ 
(ब) नियम अ) 
@) नुसार शासकीय नियुक्तीचा — विवॉक या. sratie २ RNS ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
नुसार कता या त जन्म दिनांक प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष याक दिनाक शेरा 
a कर्मचाऱ्याचे नांव मार्ग रुजू दिनांक दिनांक दिनांक 
ज् रुजू दिनांक 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (4) (&) (७) (८) (९) 
१ | श्री.न.दौ.धोटे प २३-०६-१९७२३ इमाव ०२-११-२०२३ | १०-१०-२०२३ | ३०-०६-२०३१ 
२ श्रीमती शो.द.पाटील प ०५-०८-१९७० खुला १९-१०-२०२३ | १०-१०-२०२३ | ३१-०८-२०२८ 
३ श्री.रा.सा.भिंगारे प ०६-०७-१९७१ खुला १०-१०-२०२३ | १०-१०-२०२३ | ३१-०७-२०२९ 
४ श्री.ग.रा.चिंचकर प १३-११-१९७० इमाव ०१-११-२०२३ | १९-१०-२०२३ | ३०-११-२०२८ 
खुला 
4 श्री.प्र.वि.काळे प २३-०४-१९७४ तयाग १९-१०-२०२३ | १९-१०-२०२३ | ३०-०४-२०३२ 
-क 
६ श्री.चं.रा.भगत प ०५-०५-१९६९ खुला ०१-११-२०२३ | २०-१०-२०२३ | ३१-०५-२०२७ 
७ श्री.सं.पां.बोदडे प १०-०९-१९७२ । विजा-अ ०१-११-२०२३ | २०-१०-२०२३ | 30-08-2030 
८ श्री.रा.व.लवटे प ३०-०५-१९७४ भज-क ०१-११-२०२३ | २०-१०-२०२३ | ३१-०५-२०३२ 
९ श्री.बा.रा.तायडे प ०७-०३-१९७० विमाप्र २०-१०-२०२३ | २०-१०-२०२३ | ३१-०३-२०२८ 
ति श्री.सं.ल.निकम प ०१-०६-१९६७ खुला ०१-११-२०२३ | ०१-११-२०२३ | ३१-०५-२०२५ 
इमाव 
ce श्री.अ.ल.शोवाळे प २१-०९-१९७२ दिव्यांग ०२-११-२०२३ | ०२-११-२०२३ | 30-08-2030 
-अ 
*ना - नामनिर्देशन 
क तपे - पदोन्नती 
BA LASO BABU RAO कली पितात MAHARASHTRA, ou=PLANNING. 


GAIKWAD 


2.5.4.20=2b5443d974 1 ch6d928f4ffcdd3 1b58a9b2f2dc4e476d3e495 
3213754d38a2c3, postalCode=400032, st=M. 
serialNumber=0C658F59A3D96E6EFAD602755C1BD146CA303FCOF 


harashtra, 


BOA70CDDCS5A2D8A 1 9F5BCOC, cn=BALASO BABURAO GAIKWAD 


Date: 2024.09.23 16:02:58 +05'30' 


